महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई - ४०० ०३२. 
० दिनांक :- १७ ऑगस्ट, २००९. 
क्रमांक : आयपीएस १२०८ / प्र. क्र. ५११ / पोल-१ 


भारतीय पोलीस सेवेमधील खालील नमूद अधिका-यांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या दिनांकापासून भारतीय पोलीस सेवेच्या निवडश्रेणीमध्ये वेतनश्रेणी:- पीबी-४, 
रुपये ३७,४००-६७,०००-- ग्रेड वेतन ८,७००/- या वेतनश्रेणीत हंगामी स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येऊन त्यांची स्थानापन्न नियुक्ती करण्यात आली आहे :- 


अ.क्र. |... अधिकाऱ्यांचेनांव॑ |. | _ पदोन्नतीचा दिनांक | 


श्री. 

श्री. रविदर कुमार सिंघल, भापोसे (१९९६) 
श्री. एच. व्ही. देशभ्रतार, भापोसे (१९९६) 
। ७ | श्री. वसंत य. कांबळे(कोरेगांवकर), भापोसे (१९९६) 


२. काही अधिका-यांची प्रकरणे सिलबंद लखोटयात असल्याने पदोन्नतीच्या 
वरील दिनांकात बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GPRM 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
क्रमांक:-आयपीएस १२०८/प्र.क्र.५११/पोल-१, 
Te विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑगस्ट, 2008. 


प्रत माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित :-- 
सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, राजपथ, नवी दिल्ली. 
महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल - १ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र , मुंबई. 
महालेखापाल - २ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र , नागपूर. 
लेखाधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, ( ५ प्रती ) 
सर्व संबंधित अधिकारी, ( पोलीस महासंचालक यांचे मार्फत ) 


Wid 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


CR 511.08 Notification 


